





रंगनाथ एक जमीनदार होता. त्याचबरोबर शहरांत 
तो कांदी ब्यापारही चालचीत होता. लोक म्हणत 
कीं त्याच्या घरच्या नोकरांना तो चांगला प्रगार 
देत असे ब त्यांची नीट व्यवस्थाही पाहात असे. 
त्याच्याकडे काम मिळवायला लोक उत्सुक असत. 

प्रमोद रंगनाथकडे काम करीत होता. आपल्या 
भावाला मदत करण्यासाठी त्याला दूरदेशी जावे 
लागणार होते. प्रमोदच्या जागी तितकाच दक्ष असा 
चंद्र हा रंगनाथला योग्य बाटत होता. 

प्रमोदयी जागा चंद्रला द्यावी असा त्याने 
विचार केला. पण रंगनाथच्या पत्नीने त्यांत मोडता 
घालीत म्हटले, ''हे बघा, माणूस शोधायचं हे काम 
तुमही माझ्या भावावर, शिवच्यावर सोपवा. तो 
अगदी नक्की चंद्रपेक्षां जास्त लायक माणूस शोधून 
आणील." 

ही बात सप्तजल्याबरोबर रंगनाथचा मेव्हणा 
शिव, हा रंगनाथला भेटून म्हणाला, ''माझ्या 
ओळखीचा हरी हा प्रपोदपेक्षां कितीतरी पटीने 


आ” वड ४०७... 
आ निळ. म: आळ... अही. जा य. कजा, का 7 
.% क य क | । क 


की 
शभर. $&. ८ 


पूर्णिमा 


जास्त चांगला आहे. त्याची कामाची पद्धत जरा 
वेगळी आहे. तो सर्वतोपरी लायक आहे." 

रंगनाथने लगेच म्हटलं, ''कोणताही निर्णय असा 
घाईघाईने घेता कामा नये. मी नोकरांना न सांगता 
त्यांची निरनिराळ्या प्रकारांनी परीक्षा घेत असतो. 
काहीजण कांही कार्गे चांगली करतात, पण प्रमोदःचे 
प्रत्येक काप व्यवस्थित व यशस्वी असते. म्हणून 
मला लो आवडतो. माझा त्याच्यावर जीव आहे." 
आणि त्याने प्रमोदच्या कामाविषयी आणखी कांही 
गोष्टी कौतुकाने सांगितल्या. 

रंगनाथच्या शडधरांतल्या कापडाच्या दुकानांत 
प्रमोद काम करीत होता. प्रमोदच्या हुशारीमुळे 
रंगनाथचा फायदा वाढत्या प्रमाणांत होता. जास्त 
पगाराची लालूच दाखवून अनेक व्यापाऱ्यांनी 
त्याला आपल्याकडे ओढण्याचा प्रयत्न केला. पण 
प्रमोद बधला नाही. त्याने त्यांचे प्रस्ताव साफ 
नाकारले होते. हे ऐकल्यावर रंगनाथला त्याची खात्री 
करून घ्यायची होती. खरी गोष्ट काय ते जाणून 


2 क 
78:१1 बत उल नद 
जवे 








घेण्याची जन्राबदारी त्याने आपंला मित्र बापट 
ह्याच्यावर सोपवली, 

बापटने प्रमोदला भेटून विचारले, ''रुंगनाथ 
तुला दरमहा हजार रुपये पगार देतो. मी तुला दोन 
हजार देईन. मी एक नवीन कापडाचे दुकान उघडणार 
आहे. तू त्यांत काम करायलां येशील कां?*' 

प्रमोदने ''नाही'' अशाअर्थीं मान हलबीत 
सागितले, “अहो, मला तीन हजार रुपये पगार 
द्यायलादेखील कांही लोक तयार आहेत. पण मी 
त्यांना नकार दिलाय, 

बापटने प्रमोदची कींव करीत म्हटले, 
“आपल्या उत्पज्ञापेक्षां कधी जास्ती दानधर्म करुं 
नये. मी तुला चार हजार रुपये देईन. तू जर 
रंगनाथकडेच कायम राहिलास तर आयुष्यांत तुझी 
उन्नति होणार नाही. आहे तिथेच कायमचा 
राहाशील.'' 

हे ऐकून प्रमोदने हसतच उत्तर दिले, ''डे बघा 
साहेब, जो दूरदृष्टी ठेवतो, त्याच्यासाठी पगारापेक्षां 
त्याचा मालक महत्वाचा असतो. माझ्या 
मालकांचा व्यापार कमी व्हावा, त्यांचे नांव बहू 
व्हावे, म्हणून हे लोक मला आमिष दाखवतात. 
त्यांचा हेतू जेव्हां साध्य होईल तेन्छां ते मला बाहेरचा 
रस्ता दाखवतील. रंगनोथराव माझी अडचण असेल 
तेव्हा मला लागेल ती मदत करतील याची मला 
खात्री आहे." 

बापटने हा संवाद रंगनाथला सांगितला. रंगनाथ 
फारच खूष झाला. दुसर्‍याच दिवशी प्रमोदच्या 
धाकट्या बहिणीचे अचानक लग्न ठरले. लग्नाचा 
मुहूर्त तीन महिन्यानंतरचा होता, पण प्राथमिक 


चांदोबा 9 





खर्चासाठी हजार रुपयांची ताबडतोब जरुरी होती. 
प्रमोदणवळ एवटी रक्कम शिलक नव्हती, म्हणून 
त्याने रंगनाथकडे याचना केली. 

रंगनाथच्या मनांत आले कीं प्रमोदची पुन्हां 
एकवार परीक्षा घ्यावी. त्याने जरा निराशेचा सूर 
लावीत म्हटले, “महिनाभर कुणालाही कर्ज द्यायचे 
नाही असा मी निश्चय केला आहे.'' आणि त्याने 
प्रमोदला दोन हजार रुपये हातांत देत म्हटले, “मी 
हे पैसे कांही खास कामासाठी बाजूला लपवून ठेवले 
होते. ते जरा गुप्त काम आहे. दोन महिनेपर्यंत ही 
रक्कम तू तुझ्यापाशी सुरक्षित ठेव. त्यांतला एक 
वैसादेखील खर्च करायची चूक तू करु नकोस!” 

प्रमोद गप्प बसला आणि ती रकम धेऊन तो 
घराच्या वाटेला लागला; तेव्हां बापट पुन्हां त्याला 
रस्त्यांत भेटला आणि म्हणाला, ''मी ऐकलं कीं 
तुला पैशांची जरा निकड आहे. आणि रंगनाथ कांही 


फेब्रुवारी २००६ 





तुला मदत करायला तयार नाही. अजून नीट विचार 
कर आणि माझ्याकडची नोकरी घे.*' 

प्रमोदने बापटला नरब्षशिखान्त न्याहाळत उत्तर 
दिले, “मी वेळोवेळी माझा विचार बदलत नाही. 
एकदा जे ठरवतो, तेच करतो. माझ्या दृष्टीने 
रंगनाथराव एक चांगले मालक आहेत." 

रंगनाथचे बोलणे ऐकून शिवने म्हटलं, “जर 
प्रमोद ब्यापारांत इतका हुशार असला तर त्याची 
परीक्षा घेण्यामाग'चा तुम'चा व बापट'चा हेतू त्याला 
समजला नसेल कां? मला तर बाटतं तुम्डी त्याला 
जबांगली बक्षिसी दिली असेल. तुमच्या 
चांगुलपणाचा तो व्यवस्थित फायदा घेणारा असेल 
बघा.” 

रंगनाथ हंसतच त्याला म्हणाला, ''अरे, 
प्रमोदची गोष्ट सोडून दे. तू त्याच्या जागी जे माणूस 
सुचवतो आहेस, त्याची परीक्षा तू कशी घेतलीस? '" 


फेब्रुवारी २००९ 





शिवने झटक्यांत उत्तर दिले, “वेगळ्या 
परीक्षेची कांही जरूरच नाही. माझी बायको 
सगळ्यांच्या घरी जाऊन माहिती काढत असते. 
गांवच्या चौकशा करीत बसायची तिला संबवयच 
आहे. तुम्ही कोणाच्याही घरी जाऊन पाहा, प्रत्येक 
खी आपल्या नबर्‍याबद्दल कांहीतरी कुरकुर करत 
असते, केवळ ती बायको आहे ब त्याला सांभाळून 
घ्रेते, म्हणूनच त्यांचा संसार सुरळीत चाललाय असं 
सांगत असते. पण हरीची पत्नी दही एकच स्त्री अशी 
आहे, कीं जी आपल्या नवऱ्यान्ची वारेमाप स्तुति 
करत असते. ह्री हा चांगला माणूस आहे, याचा 
यापेक्षां दुसरा जास्त खात्रीलायक पुरावा नकोच 
पाहायला! 

रंगनाथला आपल्या मेव्हण्याचे हे विश्लेषण 
कांही पटले नाही. तेव्हां रंगनाथच्या पत्नीने भावाची 
बाजू घेऊन म्हटले, ' माझ्या भावा'च्या सांगण्यावर 
तुमचा विश्‍वास नसेल तर तुम्ही त्याचीही जास्त 
मोठी परीक्षा घ्या.*' 

रंगनाथने याविषयी प्रमोदचा सला विचारला. 
त्याने थोडा वेळ विचार करुन सांगितले, ''जेव्हां 
हरी घरांत नसेल तेव्हा आपण त्यांच्या घरी जाऊं 
या. हरीच्याबाबतीत त्याच्याच बायकोकडून 
आपल्याला हवी असलेली माहिती काढून घेऊं. 

ले दोघे हरीच्या घरी गेले. प्रमोदने हरीच्या 
बायकोला सांगितलं, “मी रंगनाथराबांच्या 
कापढदुकानांत खूप वर्षे काम करतो आहे. मला 
आता माझ्या भावाकडे त्याच्या मदतीसाठी जाणे 
भाग पडते आहे, म्हणून मला द्दी नोकरी सोडावी 
लागते आहे. रंगनाथरावांची इच्छा आहे की माझ्या 


10 धे चांदोबा 








जागी त्यांचा जवळचा नातेवाईक चंद्र याची 
नेमणूक करावी. तुम्ड्वाला चंद्र्ची जी कांही माहिती 
असेन ती आम्हाला ऐकायची आहे, म्हणून आम्ठी 
तुमच्याकडे आलो आहोत.” 

गजलक्ष्मीने खाकरून गळा साफ करीत म्हटले, 
'अहो, त्या चंद्रबद्दल मी काय हो तुम्हाला 
सांगणार? तो अगदी पक्का दारुडा, लांचखाऊ 
आणि खोटारडा आहे, हल्ली तर तो माझ्या 
नवऱ्याशी बोलतदेखील नाही.'' ती बेधडक सांगत 
होती. 

''बरं झालं तुम्ही सांगितलंत ते! ही माहिती 
आमच्या चांगली उपयोगी पडेल, प्रमोदने म्हटलं 
आणि ते दोघेजण तिथून निघून गेले. 

रस्त्यांत प्रमोद रंगनाथला म्हणाला, '**मला 
वाटतं कीं गजलक्ष्मीचा नवराच दारुडा व लांचखोर 
असावा. चंद्र कसा आहे ते आपल्याला चांगलं 
प्राहीत आहे. त्यामुळे गजलक्ष्मीच्या बोलण्यांत 
मुळीच खरेपणा नाही दे स्वच्छ आहे.'' 

''पण हरीला ही वाईट व्यसने असावीत असं 
तू कसं म्हणू शकतोस'?*' 

“मालक, आपल्याला माहीतच असेन की 


जेव्हां पंडुराजाने आपल्या पुत्राला, धर्मराजाला 
बरिचारलं कीं त्याच्या माहितीतल्या लोकांपैकी 
चांगले कोण आहेत आणि बाईट कोण आहेत? 
तेव्हां धर्मपरजाने लगेच उत्तर दिलं कीं सगळेच 
चांगले आहेत, कुणीही वाईट नाहीत. जेव्हां द्ाच 
प्रश्‍न दुर्योधनाला विचारला गेला, तेव्हां त्याने उत्तर 
दिलं, कीं त्याला कुणामधेडी चांनलुपणा आढळला 
नाही.” प्रमोदने सांगितलं. 

रंगनाथने चटकन प्रमोदचा हात हातांत घेऊन 
म्हटले, '“तुझ्याबानतीत मला एक शंक्रा आहे. तू 
इतका डुशार आहेस, तर स्वत:चा स्वतंत्र व्यापार 
कां सुरु करीत नाटीस? माझ्याकडे कां नोकरी करतो 
आहेस')'' 

प्रमोदने हंसून म्हटले, ''जमीन सगळीकडे 
सारखीच असते. पण कांही झाडांना फळें लागलात 
तर फुलझाडांना फक्त फुलेच येतात. कुणाची हुशारी 
व्यापारधंद्यात कामाला येते, तर माझी हुषारी 
चांगला धनी निवडण्यांत कामी आली आहे. 

प्रमोदच्या संयमी वृत्तीची रंगनाथने प्रशंसा 
केली, आणि आठवडाभरांतच चंद्रला आपल्या 
कापडाच्या दुकानांत कामावर ठेवले. 





चांदोबा 1! 


फेब्रुबारी २००६ 





दिसत होता कीं जणूं कांडी तो मोठे काम करायला 
निघाला होता, आणि तरीही तो केशवचे रक्षण 
करणार होता, केशवचा दितकर्ता होता आणि 
केशववर कोणतेही संकट येऊं देणार नव्हता. 

''तू म्हणाला होतास कीं आता आपण मित्र 
आहोत. पण जे संकट माझ्याबर येईल, त्यापासून 
मला कसं बाचवायचं आहे त्याचा निचार्‌ तू केला 
आहेस कीं नाही ते मला माहीत नाही.'' केशवने 
म्हटलं. 

जयमलने वर डोंगराच्या शिखराकडे बघितलं. 
तिथे एका दगडावर रेलून ब्राम्हदंडी उभा होता व 
ह्यांच्याकडेच बघत होता. लागलीच जयमळने 
केशबला सावध करीत म्हटले, “इतक्या मोठ्याने 
बोलूं नकोस. त्याचे कान भारी तिखट आहेत. 
तुला संरक्षण देणे हे माझ्यासाठी फारच आबश्यक 
आहे. भयंकर घाटीमधे जायला कोण योग्य आहे, 
हे ब्राप्हदंडीकडून मला आजच समजलंय. तुझ्या 
खांद्यावरची सापाची खूण पाहून तो किती खूष 
झाला ते तू बघितलं आहेसच. मला वाटतं भयंकर 
घ्राटीत प्रवेश मिळण्यासाठी या खुणेचा कांहीतरी 
गहरा संबंध आहे. आणि हे रहस्य फक्त त्यालाच 


डी 


(011711107117110171.0011.., 


माहिती असाही. र: 
देऊन तुझ्या वरू 
तिथल्या खजिन्याबद्दलची माहिती तो बदवून 
घेईल. ही माहिती मिळाली कीं मग आपण 
ब्राम्हदंडीला दुसर्‍या लोकांत पाठवून देऊं. तू 
अगदी घाबरू नकोस." 

''पण आपल्याअगोदर त्यानेच हालचाल 
करुन आपल्यालाचा परलोकात धाडल तर 
केशवने शंका प्रकट केली. 

“तो असं कांहीही करणार नाही. आता तो 
घन व कीर्तींच्यामागे लागलेला आहे. त्यामुळे 
त्याचे सांकेतिक क्षान सध्यां लुत्त झालेले आहे, 
नाहीतर आपल्याला दोघांना असे एकत्र मिळून - 
पिसळून हिंडायला त्याने परबानगीं कशी दिली 
असती?'' जयमछ़ म्हणाला. 

डोंगरावरून ब्राम्हदंडी यांच्याकडे बघत होता. 
तो इ्सत सहजपणे म्हणाला, “शिष्य जयमलू, 
येतायेता थोड्या बेलाच्या समिधा वगैरे घेऊन 
ये. काळभैरव भुकेने व्याकुळ झालेला आहे. 
उपासकांच्या या आराध्यदैबताला हजार बर्षांतून 
एकदाच भूक लागते.'' "्फ्पि 











4 "णशा 9 न- दडे चि 


- //निश्‍चया'चा महामेरु विक्रमार्क 
1 झाडाजवळ गेला. त्याने 
._ (झडावल्न शन खाली उतरवले, ते 
 हटित्यांयावर घेतले आणि त्याने स्मशानाकडे 
रा मार्ग धरला. तेन्हा शवाच्या आंत 


















जन, या भयंकर ठिकाणी मध्यरात्री तू 
कष्ट झेलतो आहेस हे पाहून मला नबल 


असतात. ते नंतर गरीब होतात 
र असंतातकीं ते 
घना कधीही विचार करीत 
नाहीत. ते पैसे सांठवीत बसतात 


'ते सर्व तऱ्हेची सुखे 
मी तुला असलेच 








दोघे आस्तिक आणि नास्तिक पितापुत्र होते 
त्यांचीच गोष्ट सांगतो. थकाबट दूर करण्यासाठी 
तू त्यांची गोष्ट लक्षपूर्वक ऐक.'' आणि वेताळाने 
पुढील कथा सांगितली. 

भाग्यपुरमघे राहाणाऱ्या धनपालला वाड- 
वडिलांकडून भरपूर संपत्ती मिळाली. त्याचबरोबर 
त्याचे मन दयाळू, देवभक्तीत रमणारे असे होते. 
कुणीही गरजू मनुष्य त्याच्याकडून रिकाम्या 
हाताने कधीही परत जात नलें. त्याची पत्नी 
सुरुचि हिचीही परमेश्वरावर श्रद्धा होती, पण 
देवाच्या नावाने बेसुमार पैसे उधळण्याची 
आपल्या नवऱ्याची संबय मात्र तिला आवडत 
नव्हती. ती नेहमी त्याला सांगत असे कीं 
बाडवडिलांनी दिलेली संपत्ती जपून ती मुलांकडे 
सोंपवणे हे आपले कर्तव्य आहे. पण धनपालने 


फेब्रुबारी २००६ 20 





कधी तिच्या सांगण्याकडे लक्ष दिले नाही. 

त्याला श्रीपाल, गोपाल व गुणपाल असे तिघे 
मुलगे होते. धाकटे दोघे वडिलांच्या आज्ञेत होते. 
पण थोरला मुलगा मात्र आईच्या शब्दाला जास्त 
मान देत होता. संप्रत्तीची जपणूक करण्यासाठी 
तो लहानपणापासून देबधर्माविरुद्ध होता. 
त्याखेरीज तो फारच कंजूष होता. 

एके दिवशी धनपाल प्रत्नीला म्हणाला, 
''अग, पैसा कांडी शाश्‍वत नसतो, तो संतोष 
देत नाही. मनुष्याला संतोष मिळतो ते तृप्ती 
असली की! ज्यांच्या मनांत देवभक्ती व दयाळू 
वृत्ती नसते, त्यांना कधीही संतोष मिळत नाही. 

सुरुचिने त्याचे बोलणे खोडून काढीत म्हटले, 
'*जेवब्हा जवळ पैसा असतो, तेव्हां त्याचे पोल 
आपल्याला कधी समजत नाही. पण जेव्हा जवळ 
पैसा शिक नसतो, तेव्हां नुसता चांगुलपणा 
उपयोगी येत नाही, साधी कांजीसुद्धा कुणी देत 
नाही.” 

मुले वयांत येईपर्यंत धनपालजवळचे सारे धन 
खर्च झाले. फक्त बीस एकर जमीन तेवढी शिलछुक 
राहिली. त्याच्या घरखर्चासाठी शेतांतून मिळणारे 
उत्पन्न कांडी पुरेसं नव्हतं. म्हाणून त्याने शेताचा 
एक तुकडा विकावा अशी इच्छा बोलून दाखवली. 
तेव्हां सुरुचिने पतीला म्हटलं, ''आता मुले तरुण 
झाली आहेत. आपल्या संपत्तीचे चार बाटे करा, 
त्यांचा वांटा त्यांना देऊन टाका, आणि आपला 
जो हिस्सा आहे, त्याचं तुम्हाला जे हवं ते करा." 
तिने कडवटपणे म्हटलं. 

घनपालने तिच्या सांगण्यानुसार केलं. त्याने 








चार भागांत जमिनीच्या बांटण्या केल्या ब मुलांना 
सांगितले, “आपल्यापैकी प्रत्येकजण पांच एकर 
जमिनीचा मालक आहे. खर्चाच्याबाबतीत ज्यांना 
माझी पद्धत मान्य आहे त्यांनी माझ्याबरोबर 
राहावं. ज्यांना माझी पद्धत मान्य नसेल, त्यांनी 
वेगळे राहावे.'* 

दुसर्‍या ब तिसर्‍या मुलाने पित्याबरोबर 
राहायचा निर्णय घेतला. पण थोरला मुलगा 
श्रीपाल वेगळा झाला, त्याला शेतीवर विश्‍वास 
नव्डता, म्हणून त्याने गांबातच एक लहान व्यापार 
सुरु केला. दोन वर्षांतच तो लक्षाधीश बनला. 
कांही मित्रांनी त्याच्याकडे पैशाची मदत 
मागितली, पण श्रीपालने त्यांना कांदीही मदत 
द्यायचे नाकारले. म्हणून ते त्याला कृपण, कंजूष, 
म्हणूं लागले. 

थोड्याच दिवसांत धनपालची जी थोडी 
जमीन होती. ती त्याने विकली. खायलादेखील 
पैसे शिल्लक राहिले नाहीत, तेव्हां त्याने 
दुसर्‍यांकडे मदत मागितली. पण कुणीही मदत 
केली नाही. त्यावेळी धर्मपालच्या लक्षांत आलं 
कीं आपल्या कुवतीबाहेर दान देणे चांगले नाही. 
जेब्डा कुठलाही मार्ग उरला नाही, तेव्हां तो 
सहपरिवार थोरल्या मुलाकडे जाऊन म्हणाला, 
“तुझ्यांत जी दूरदृष्टी होती, ती माझ्यांत कधीही 
नव्हती. मला थोडे पैसे कर्जाऊ दे. तुझे भाऊ व 
मी मिळून कांहीतरी व्यापार सुरु करु आणि आमचे 
पोट भरत लौकरच तुझी रक्कम परत देऊं.'' त्यावर 
श्रीपाल पित्याला म्हणाला, '“आत्ता तुमच्या 


हातांत पैसा शिल्लक राहिला नादी, म्हणून तुम्ही 


चांदोबा 21 





असं बोलता आहात, पैसे हातांत पडले कीं तुमची 
दानधर्माची संवय उफाळून येईल. म्हणून तुम्ही 
सगळेजण माझ्याकडे राहा. तुम्हाला कोणत्याही 
गोष्टींची कमतरता भासणार नाही. पण माझी एक 
अट आहे. जोपर्यंत तुम्ही इथे राहाल, तोपर्यंत 
तुमच्यापैकी कुणीही देवाची पूज़ा किंवा दानधर्म 
करायचा नाही.'* 

मुलाची ही सूचना ऐकून धनराज चिडून 
म्हणाला, ''जोपर्यंत मी जिवंत आहे, तोपर्यंत 
भक्ती, पूजा केल्याशिवाय, मी राहूं शकणार 
नाही.'' आणि तो इतरांसह तिथून जरा रागावूनच 
बाहेर पडला. 

श्रीपाल जरी नास्तिक होता तरी त्याने 
वडिलांचा आदर केला, कुटुंबाचे नीट आदरातिथ्य 
केले, याबद्दल धनपालला मनांतून समाधान बाटले 


फेब्रुवारी २००६ 





होते. पण रोख रक्कम देऊन त्यांना पदत देण्याचे 
नाकारले, हेडी दु:ख धनपालला टोंचत होते. हा 
अपमानास्पद धक्का त्याला सहन झाला नाही, 
आणि तो आजारी पडला. नीट औषधोपचार 
करणे शक्‍य आले नाही, म्हणून धनपालची. प्रकृति 
दिवसेंदिवस सख्रालावत चालली. 

अशा परिस्थितीत अंगद नांबाचा एक रामभक्त 
त्या गांवात आला. तो रामाचे गुणवर्णन सतत 
करुं लागला, नि गांवकऱ्यांच्या मनांत विश्वास 
निर्माण झाला. तो ज्या घरी जाईल, तिथें सर्व 
चांगलेच होत राहाते, अशी त्यांची श्रद्धा बसली. 

गोपाल ब गुणपालला जेव्हां हे समजलं, तेव्हां 
त्यांनी अंगदला आपल्या घरी बोलावले. तिथे 
खाटेबर पडलेल्या धनपालला पाहून अंगद म्हणाला, 
“तू रामाला दुखबलं आहेस, म्हृणून आज तुझी 
ही दुर्दशा झालेली आहे." | 


फेब्रुवारी २००६ 22 





धनपालने दीनवाण्या नजरेने नुसते त्याच्याकडे 
पाहिले, व म्हटले, '“माझा थोरला मुलगा नास्तिक 
आहे. त्याच्या चुकीची जबाबदारी पिता म्हणून 
माझीच आहे. यां चुकीचे परिमार्जन मी कसे करु 
ते तुम्द्दीच सांगा.'' 

गुणपालच्या खांद्यावर प्रेमाने थोपटत अंगदने 
म्हटलं, “तुझ्या थोरल्या मुलाने देवभक्ती जरी कधी 
केली नसली, तरी त्याने देवाला कधी दूषण दिले 
नाही. तो कंजूष आहे हे खरं, पण त्यामुळे त्याने 
कधीही कुपात्री दान केले नाही. म्हणून तुमची 
सर्वांची पुण्याई त्याच्या पदरी जमा झालेली 
आहे." 

सुरुचि अंगदला म्हणाली, ''आपण जसे 


सांगाल, तसे भविष्यांत आम्ही पालन करु. पण 


अमोदर माझ्या पतिराजांची प्रकृति कशी सुधारेल 
त्याच्यासाठी उपाय सांगाबा."' 

“तुझ्या पतिराजांना बरे होण्यासाठी हीरक- 
भस्म सेयन करावे लागेल. पण ते तयार्‌ करण्या- 
साठी एक लाख रुपयांचे हिरि आणायला लागतील.'' 
अंगदने सांगितलं. 

त्याचे शब्द ऐकून सुरांचे, गोपाल, गुणपाल 
स्तंभित झाले. आहे त्या परिस्थितींत एक लाख 
रुपये कुठून आणायचे? त्यांचे मन ओळखून 
अंगदने सुचबलं, “पैसे जमा करणे शवब्य नलेल 
तर दुसरा एक उपायदेखील आहे. तुमच्यापैकी 
कुणीही एकजण धनपालच्या प्रकृतिला आराम 
मिळावा म्हणून एक संपूर्ण राजरभर रामाच्या 
मंदिरात मन:पूर्वक प्रार्थना करायची. त्यांची 
प्रकति नक्की सुधारेल, प्रार्थना करणारे घरांतले 


चांदोबा 








असोत किंवा गांवकऱ्यांपैकी कुणीही असला तरी 
चालेल. पण रात्रभर जागून मनोभावे प्रार्थना मात्र 
केली पाहिजे.'" 

गोपाल, गुणपाल यांनी त्या रात्रीं राममंदिरात 
जाऊन, वेगवेगळ्या ठिकाणी बसून पित्याच्या 
स्वास्थ्यासाठी प्रार्थना केली. दुसर्‍या रात्री 
सुरुचिने जाऊन रात्रभर प्रार्थना केली. पण त्याचा 
कांहीही परिणाम दिसला नाही. गांबकऱ्यापैकी 
कित्येक लोकांनीही प्रार्थना केली. पण धनपालच्या 
प्रकतिमधे काडीमात्र सुधारणा झाली नाही, 

अशा स्थितींत श्रीपाल अंगदला भेटला व 
म्हणाला, “माझ्या वडिलांबद्दल मला खूप प्रेम व 
आदर आहे. मी तुम्हाला लाख रुपये देतो. तुम्ही 
हीरकभस्म तयार करा आणि त्यांना बरे करा." 
अंगदने हंसून उत्तर दिले, '“तू कृपण आहेस. 


1.3 






व. १३-1०. 
7.02: हह, ५ 
१%५॥८-.. 

भू र 


ही रक्कम जर मनःपूर्वक देणार असलास तरच 
माझे हीरकभस्म प्रभावी ठरेल. त्यासाठी तुला 
रात्रभर रामाच्या मंदिरात राहावं लागेल. परमेश्‍वरा- 
विषयी संपूर्ण श्रद्धा ठेवून प्रार्थना करावी लागेल, 
तरच तुझे वडील ठीक होण्याची शक्‍यता आहे." 

श्रीपालने या प्रस्तावाला होकार दिला. पण 
गांबकर्‍यांनी त्याला मंदिरात येण्यासाठी मज्ञाब 
केला. त्यांनी एका नास्तिकाला मंदिरात येऊं दिले 
नाही. रात्न झाली. तेव्हां त्यांनी मंदिराचे दरवाजेही 
बंद केले. 

श्रीपाल मॉदेरासमोर उभा राहून प्रार्थना करायला 
लागला. तो देवाला म्हणाला, “हे राम, असं 
म्हणतात कीं पित्याची आज्ञा पालन करण्यासाठी 
तू वनांत निघून गेलास. जर हे सत्य असेल तर 
माझ्या पित्याच्या प्रकृतिला आराम मिळाबा 


क्त त ह ०ण्३ न | षा - 
॥॥...॥ ती, 
कन हर्ट क 


ल्म 


फेब्रुबारी २००६ 


म्हणून मला तुझ्या मंदिरात प्रवेश मिळायला हवा 
आहे." 

दुसऱ्याच क्षणीं मंदिराचे दरबाजे आपोआप 
उघडले. श्रीपाल मंदिरात गेला आणि श्रीरामाच्या 
मूर्तीसमोर उभा राहून तो प्रार्थना करुं लागला. 

सकाळ झाली तेव्छां धनपालला खूपच हुशारी 
बाटायला लागली ब तापही उतरला. साहजिकच, 
सगळ्यांना आनंद वाटला. श्रीपाल भेटल्यावर 
धनपालने प्रेमाने त्याला मिठी मारली. 

ब्रेताळाने ही गोष्ट सांगून विक्रमार्काला 
विचारलं, “राजन, परमभक्त धनपालने आपली 
सारी संपत्ती घालवली, आणि नास्तिक असणारा 
श्रीपाल लखपती झाला. हे विचित्र वाटत नाही 
कां? धनपालची पत्नी ब तिच्या दोघा मुलांनीही 
मंदिरांत जाऊन प्रार्थना केली होती, पण त्याचा 
उपयोग झाला नाही, पण एका नास्तिकाने केलेली 
प्रार्थना सफल झाली, हे तुला विचित्र, अस्वा- 
भाविक वाटत नाही कां? माझ्या या शंकांची 
उत्तरे पाहीते असूनदेखील जर तू गप्प राहिलास 
तर तुझ्या मस्तकाचे तुकडेतुकडे होतील. 





वेताळाची शंका दूर करण्यासाठी विक्रमोकनि 





उत्तर दिले, “देवभक्ती आणि आर्थिक परिस्थितीचा 
कांदीही संबंध नसतो. पूर्वजन्मीचे कर्म हे त्याचे 
कारण असते. धनपालची पत्नी आणि त्याचे 
दोघे मुलगे यांचे जे हाल होत होते, त्यामुळे त्यांचा 
देवावरचा विश्‍वास उडाला. त्याचमुळे, त्यांनी 
केलेली प्रार्थना निष्फळ ठरली. संकटाच्या काळांत 
गांवकऱ्यांनी त्यांना मदत केलेली नब्हती. 
त्याकारणाने त्यांची प्रार्थनाही निष्फळ ठस्ली. 
आता राहिली श्रीपालची गोष्ट| पित्याचा खर्चिक 
स्वभाव पाहून त्याची समजून अशी झाली होती 
कीं देवभक्ती म्हणजे खर्चाचीच वाट! असा तो 
नास्तिक बनला. पण त्याचे आपल्या पित्यावर 
फार प्रेम होते, आदरभाव होता, म्हणूनच तो 
हीरकभस्म तयार्‌ करण्यासाठी अंगदला एक लाख 
रुपये द्यायला तयार झाला. मन शुद्ध असले कीं 
आणि सत्कार्य करण्यासाठी माणूस जेव्हां पुढे 
येतो, तेव्हां त्याची प्रार्थना परमेश्‍वर अवश्य 
ऐकतो. श्रीपाल'च्या बाबतीत अगदी हेच घडले.'" 
राजाचे मौन भंगल्यामुळे बेताळ शवासहित 
अद्रष्य झाला आणि पुन्हां झाडावर जाऊन बसला. 
("'क्‍्तुंधय”' यांच्या र्चनेबर आधारित) 






आईला पौडनपुरा या गांवी नेले. तिथे पूर्वी बाहुबलीचे राज्य होते. या 


_ गोपटेएवर म्हणून ओळखला जाऊं लागला. 


शहाळ्याचे पाणी, उसाचा रस, मध, दूध, इळद, चंदनाचे गंध, फुले व 
_ रत्ने, यांनी अभिषेक केला जातो. 







३ नट. 1) 1. ी रॅ न 


र जे ऱ्ञ 
क्य 
बट 
ह व 

च 
गी. 
अ 

वर श 
प्या 
अ अ 

त 
22 ही, 
रि 

आ 

रि क. 

ल्य 





फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यांत कनटिकांतल्या हासन जिल्ह्यांतल्या श्रवणबेळगोळा इथे चारी दिशांच्या 
मार्गातून असंख्य लोक येणार आहेत. गोमटेएवर श्रीबाहुनलीच्या पुतळ्यावर ८६वा महामस्तकाभिषेक 
होणार आहे. हा उत्सव दर बारा बर्षांतून एकदा साजरा होतो. जैनपंथाचे लोक या उत्सवाला आबर्जून 
उपस्थित राहातात. सार्‍या जगांतून सुमारे तीस लाख भक्त या क्षेत्रांत हजर राहातील असा अंदाज आहे, 
श्रीवाहुबलीचा पुतळा ५५७ फूट (१७.५ पीटर) उंच असून, एकाच दगडांत कोरलेला हा जगातला 
सर्वांत मोठा पुतळा आहे. 

जैनपंथ हा वर्धमान महावीर याने स्थापन केला, महावीर हा शेवटचा ब चौविसावा तीर्थकर होता. 
पहिला तीर्थकर, आदिनाथ क्रषरभदेव हा राजा होता. त्याला संन्यास घ्यायची इच्छा झाली. म्हणून त्याने 
अर्धे राज्य थोरल्या राजपुत्राला, भरतला दिले, व अर्धे राज्य बाहुबली या धाकट्या पुलाला दिले. भरताने 
स्वतःला चक्रवर्ती म्हणवून घेण्यास सुरवात केली. त्याला बाहुबलीने विरोध केला. त्यांच्या मंत्र्यांनी 
सामोपचाराची बोलणी केली व युद्ध टळले, पण दोन्ही भावांनी आपसांत लढाई करण्याचे मान्य केले. 
बाहुबली त्या युद्धांत जरी जिकला, तरी त्यानेही राज्यत्याग केला व तो वनांत गेला. तिथे त्याने एक 
वर्षभर अन्नपाणी न घेता तप केले, आणि लौकरच त्याला मोक्षपद मिळाले. 

अनेक वर्षांनंतर, दहाव्या शतकांत गंगबंशाच्या राजवटीत दुसऱ्या 
राचमल राजाचा चामुंडराय हा प्रधान होता. त्याने एकदा आपल्या 

















दोघा मायत्तेकांच्या स्वप्नांत तिथली कुष्मांडिनीदेवी आली, आणि 
त्यांना तिथल्या चंद्रगिरी टेकडीवल्न दक्षिणेकडच्या इंद्रगिरी टेकडीवर 
बाण सोडायला सांगितले. दुसऱ्याच दिवशी चामुंडरायने आपला सोनेरी 
बाण इंद्रगिरीच्या रोखाने सोडला, आणि त्याला त्या टेकडीवर 
बाहुबलीची आकृति कोरलेली दिली. 

त्याने त्या दगडातून एक पुतळा कोरायला सुरवात केली. नंतर ते 
काम अनेक शिल्पकारांच्या संघाने पूर्ण केले. चामुंडरायने पहिला 
मस्तकाभिषेक १३ मार्च, ९८१ या दिवशी केला. त्याला 'गोमटा' 
म्हणजे देखणा असे म्हणत. म्हणून गोमट्चाचा ईश्‍वर असा तो पुतळा 


या पृतळ्याला भारतातल्या सर्व नद्या ब सरोबरांच्या पाण्याने, तसेच 





इ.पू. ३२६ हे वर्ष भारताच्या इतिह्वासांतले एक 
महत्वाचे पान आहे. ग्रीसमधल्या मॅसेडॉनचा 
धाडसी व महत्वाकांक्षी तरुण अलेक्झांडर, त्याला 
पराक्रमी अलेक्झांडर म्हणत (इ.पू.२५६-३२३), 


त्याने भारतावर स्वारी केली. त्याला भारताच्या 


सीमेवरुनच परत जावे लागले असते; पण 
तक्षिलाचा अंभी राजा ह्याने अलेक्झांडरचे 


ट४4९८- 







एखाद्या लाडक्या पाहुण्यासारखे स्वागत केंले. 
अंभी कांही मोठा दिलदार किंवा आतिथ्यशील 
नव्डता, पण शेजारच्या पुर्राजाचा पराभव व्हावा 
अशी त्याची तीब्र इच्छा होती. कारण झेलमच्या 
कांठावरचे पुरूचे राज्य सुखसमृद्धीने नांदत होते. 

दुष्ट व अविचारी अंभीने इतर कांही राजांनाही 
निमंत्रण केले आणि त्यांच्यासह आक्रमण 
























"ळून करणाऱ्या अलेक्झांडरचे स्वागत केले. 


-__ इतर लहान राज्यांचे ते राजेही अंभींच्या 
७.  निमंत्रणाला मान देऊन आले, पण शूर व 
3० स्वाभिमानी पुरु मात्र त्याला अपवाद 
_ ठरला. 

त्या काळीं राजेमहाराजे हे 
लढाईमधे हत्तींचा बापर करीत. या 
महाकाय ब शिकबलेल्या हत्तींशी 
सामना कसा यायचा, हे कांही ग्रीक 
-लोकांना ठाऊक नव्हते. पण अंभीने 
त्यांना हत्तींच्यापुढे कोणती अख्े 


करायचा, किंवा त्यांना पळवून कसे 
लावायचे, या सर्व युद्धांतल्या गुप्त गोष्टी 
शिकवल्या. 

त्यानंतर अलेक्झांडरने झेलमकडे 
आपला मोर्चा वळवला व त्याचे सैन्य 
नवीकांठावर र्त ३”... १ डी 1... नदी ओलांडण्यासाठी 


बापरायची, आपला बचाव कसा 


सैन्य पुढे जाऊं शकत नव्हते; तरीसुद्धा 


अलेक्झांडरने दीर्घकाळ थांबल्यानंतर नदी 
ओलांडण्याचे नाटक केले. त्यांत त्याचे बरेच 


सैनिक मारले गेले. पण तो एक पवित्रा होता. 


नदीच्या कांठाबरुन जरा पुढे कांही अंतराबर पाणी 


जास्त खोल नव्हते. ती जागा अंभीने पाहिली 
होती. पुरुरजा समोरुन येणाऱ्या नावा नष्ट 
करण्यांत गुंतला होता, त्याच वेळेला शत्रूची मोठी 


सेना दुसऱ्या ठिकाणी नदी पोहूनच ओलांडण्याच्या 


प्रयत्नांत होती. 

उंचर्निच व धडाडीचा पुरुराजा आपल्या 
सेनेच नेतृत्व करीत होता, दिवसभर रणकंदन 
चालूं होते. पाण अलेक्झांडरला अंभी व इतर 
राजांची सेनाही मदल करीत होती. पुरुचे वीस 
हजारापेक्षा जास्त सैनिक मारले गेले. आणि शेवटी 
मावळत्या सूर्यासमोर एकटा पुरुराजा त्याला 
पकडायला येणाऱ्या सैनिकांशी घोड्यावरून लढत 
देत होता. त्याचे धैर्य ब निष्ठा पाहून अलेक्झांडर 
चकित झाला. त्याने अंभीला पुरुकडे पाठवले १ 
शरण येण्यास सांगितले. अंभी चांचरतच 
पुरूजवळ गेला. पुरु त्याच्यावर जोराने ओरडला, 
'“अरे विश्‍्बासघातकी भेकडा, चालता हो इथून!” 
आणि अंभी मागच्यामागे परत फिरला. 

पुरु गंभीरीत्या जखमी झाला होता. त्याच्या 
शरीरावरुन व कपाळावर नऊ जागांतून रक्ताचे 
ओघळ वहात होते. तरीही त्याच्या चेहऱ्यावर 
हतबल झाल्याच्या खुणा नव्हत्या. 


खांदोबा 





47 


सैनिक नावेतून पुढें गेले कीं पुह्राजाचे सैनिक 
_ त्यांच्यावर बाण सोडीत. खळाळत्या प्रबाहांतून 


अलेक्झांडरच्या सेनाधिकाऱयांनी पुरुला घेरले 
व त्यांच्या राजाकडे नेले. या दुर्देवी राजाला पाहून 
अलेक्झांडरला हंसू येईल ब तो स्वतःच पुरुचा 
शिरच्छेद करील असा त्यांचा अंदाज होता, कारण 
अलेक्झांडरने आपल्या शत्रूंवर कधीच दयामाया 
दाखवली नव्हती. तो अत्यंत निर्दय होता. एकदा 


-] - 


5 


र * "_...”” व... 4 ः न 


धरी (( ० 
७४ 
क... ह प र कु अ | 9 च 





त्याचा एक आवडता मित्र आजारी पडला. वैद्यां 
त्याला थंडगार मद्य प्यायचे नाही आणि 
मांसाहारावर ताव मारायचा नाही असे पथ्य 
सांगितले. पण त्या रुग्णाने हा सला मानला नाही 
आणि तो मेला. अलेक्झांडरने सगळ्या वैद्यांनाच 
ठार मारले! आपल्या पेलेल्या मित्राच्या आत्म्याला 








सोबत मिळावी, म्हणून त्याने त्या खेड्यांतल्या 
सर्ब नागारेकांची हत्त्या केली. ही झाली त्याच्या 
निर्दयपणाची कांही उदाहरणे! 

पर्शियाबर स्वारी करुन तो देश जिंकताना 
त्याने अनेक राजामहाराजांना नमवले होते. पण 
पुरुसारखा निर्भय नि बाणेदार राजा त्याने अद्याप 
पाहिलेला नव्हता. शक्य असतं तर पुढ त्याच्याशी 
एकट्याने लढायक्ला तयार झाला असता. 
अलेक्झांडर आपल्या या महत्वाच्या बंद्याकडे 
कौतुकाने पाहात राहिला. ल्याला माहित होतं कीं 
अंभीराजाची फितुरी ब मदत नसती तर पुरुराजा 





तरवारी २००६ वॅं8 





ही लढाई हारलाच नसता. 

“पुरुराज, आतो आपली लढाई 
संपलेली आहे आणि तू असहाय्य 
आहेस. मी तुझ्याशी कसं वागावं अलं 
तुला वाटतं?" अलेक्झांडरने विचारलं. 

““अलेक्झांडर, तू जर खरोखरीचा 
कर्तव्यदक्ष राज्यकर्ता असलास, तर 
दुसऱ्या राजाला कसं वागवाबं हे तुला 
ठाऊक असायला हृवं|'' पुरुराजाने 
उत्तर दिले. 

“खरच आहे ते! एका राजाला 
जी सन्मान मिळायला डबा तो 
तुलाही मिळाला पाहिजे. तुझी 
आणखी कांही इच्छा आहे?" 
पुळूच्या उत्तेराने प्रभाबित झालेल्या 
४) त्या शत्रूराजाने विचारले. 
''कांदीदी इच्छा नाडी, कारण जर मला 
राजासारखाच सन्मान मिळणार असेल, तर मला 
जे इवं ते त्यांत असेलच.'' पुरूने स्वाभिमानाने 
उत्तर दिले. अलेक्झांडरला या उत्तराचे अप्रूप 
वाटले. त्याने पुरूचे राज्य बळकावले नाही, 

पुरुने दाखवलेले असामान्य धैर्य, संयम, 
आणि राजपदाचा मान राखण्याची वृत्ती पाहून 
अलेक्झांडर भारावून गेला होता. निघडेपणा आणि 
असे उत्तमोत्तम गुण असणारा माणूस शत्रूवर 
देखील प्रभाव पाडूं शकतो. 

एकमेकांचा दिलदारपणा पाहून अलेक्झांडर 
व पुरु प्रसन होते. पण अंभी मात्र निराश झाला. 
(एफ्‌ डी.) 

चांदोबा 


- आहे. या प्रश्‍नाबलीमधले सारे प्रश्‍न जानेवारी 


१. जागतिक वारसा ठरलेले आपल्या देशांतले कोणते प्रसिद्ध रेल्वे स्टेशन आहे? 


























चांदोबा प्रश्‍नावली - १ 


या अंकापासून एक आकर्षक प्रश्‍नाबली 
वाचकांना देण्याचा आम्ही निश्‍चय केला 


ते डिसेंबर १००५ या दरम्यान प्रकाशित ललन पय मल कत 
झालेल्या चांदोबाच्या अंकांतल्या गोष्टीवर त कर बकिस्पसाठी सोडत काढण्या ये्डन वयाचे 
आधारलेले आहेत. तुम्ही या गोष्टी वाचल्या ॥जेल्गाना समान रळ बाटून किती जाईल 

असतील ब लक्षांत असतील, तर तुम्ही या 

प्रश्‍नांची उत्तरे लगेच देऊं शकाल. लक्षांत नसतील तर नारा महिन्यांचे अंक समोर ठेवा आणि 
पहा. तुम्हालाही असे करण्यांत गंमत बाटेल. | 


त्यासाठी १. उत्तरे लिहा. २. तुमचे नांव व बय (फक्त १६ वर्षांखालील वाचकांसाठीच); पिनकोडसहित 
संपूर्ण पत्ता लिहाबा, ३, वर्गणीदार असलात तर तो क्रमांक लिहावा. ४. पाकिटावर चांदोबा-प्रश्नावली- 
१ असे लिहा व आमच्या पत्त्यावर पाठवा, ५, फेब्रुवारीअखेरपर्यंत आपली प्रवेशिका आम्हाला मिळाली 
पाहिजे. ६. एप्रिलच्या अंकात निकाल जाडीर केला जाईल. 


२. “घुबडाला अंधार फार आवडतो. आळस आणि अज्ञानाने भरलेले जीवन तू जगतो आहेस. तू 
अंधार नव्हे, घोर अंधार आहेस. म्हणूनच धुबडाने तुझा आसरा घेतला.'' हे वाक्य कोणत्या कथेमधे 
आहे? 

३. ३५० वर्षापूर्वी आपल्या देशांतले एक सुप्रसिद्ध स्मारक 
बांधले गेले. ते कोणते आहे") 

४. जूडो, कराटे, कुंगफूने युद्धकलेच्या हाबभाबांना पुर्टटि दिली. 
अशीच एक केरळ प्रांतातली युद्धकला आहे! ती कोणती 
आहे? 

४. ज्या धरांत राहातात, त्याला आपले धर मानणे, ज्यां 

लोकांच्यामधे राहातात, त्यांना उगणले मानून आत्मीयतेच्या 

भावनेने त्यांच्यासाठी परिश्रम करणाऱ्यांना नेहमी चांगलेच 
फळ मिळते - हे सत्य सांगणारी एक सुंदर गोष्ट आहे. त्या 
गोष्टीचे शीर्षक सांगू शकाल 


क 
41९३ 


६, हे चित्र कोणत्या कथेतले 






















याचना 


ब्रह्मदत्त काशी येथे राज्य करीत असताना भन्रोधि- 
सत्वांनी गांबातल्या बिजयगुप्त नांबाच्या एका 
ब्राह्मण कुटुंबात जन्म घेतला. त्यांचे बडील खूप 
गरीब दोते. ते आपल्या एक एकर जमिनीत 
शेतीभातीं करून कशीबशी उपजीविका 
चालवीत असत. 

विजयगुप्त जेव्हां मोठा झाला. तेव्हां त्याने 
आपल्या आईवडिलांना सुखी ठेवण्याचे ठरविले. 
त्याने कोणत्याही परिस्थितीत शिक्षण संपादन 
करून राजदरबारात नोकरी मिळवायचा निश्‍चय 
केला. त्या परिस्थितीतसुद्धा तो. आपल्या 
बडिलांना शेतात मदत करी. परंतु एक एकर 
जमिनीत कितीसे धान्य मिळणार') हा सर्व विचार 
करून विजयगुत्त आपल्या बडिलांना म्हणाला - 
*'ब्ाबा, मी तक्षशिला येथे जाऊन कांही विद्या 
संपादन करावी म्हणतो.'' बडिलांनी त्याला 
परवानगी दिली. 

विजयगुप्त तक्षशिला येथे जाऊन पोहोचला. 


तेथे एका गुरूची सेवा-सुश्रूषा करून त्याने विद्या 
संपादन केली ब आपल्या गांबी परत आला. तेव्हां 
त्याचे बडील दोन बैलांना घेऊन सकाळपासून 
संध्याकाळपर्यंत शेतांत राबत असलेले त्याला 
दिसले. ते पाहून विजयगुप्तने बिचार केला की 
आता एक क्षणमरसुद्धां वेळ वाया न जाऊ देता 
दुसऱ्या दिवशीच तो काशीला निघाला ब तिथे 
त्याने राजदरबारांत नोकरी मिळविली. 

' त्यानंतर थोड्या दिवसांनी विजयगुप्तच्या 
वडिलांच्या दोन बैलांपैकी एक बैल मेला. कित्येक 
वर्षे तो बैल त्यांच्या कुटुंबाची सेवा करीत आला 
होता. 

त्यामुळे विजयगुपच्या वडिलांना आपला पक 
हातच तुटला असे बाटले. त्या परिस्थितीत 
त्यांनी विचार केला क्री मुलगा राजदरवारात 
नोकरी करीत आहे. राजाला सांगून तो आपल्याला 
एक बैल देववील, ते काशीला गेले व आपल्या 
मुलाला भेटले. 


ज्ञातक कथा 








टर: झाला आहात, कशाला त्रास करून 
तुम्ही दोघे माझ्याजवळ येऊन रहा ब 
करून आपले दिवस घालवा. 
परंतु त्यांच्या वडिलांना ते मान्य झाले नाही. 
ते हद्द करून म्हणाले - “मला जन्मभूमी सोडून 
जाणे पसंत नाही. माझे मरण आपल्या 
जन्मभूमीतच झाले पाहिजे. तू एक बैल मिळवून 
देऊ शकलास तर शेतीभाती करून मी माझे 
आयुष्य मजेत घालवू शकेन. तेथे मला जे स्वास्थ 
मिळते, ते इथे मिळू शकणार नाही!'' 

विजयगुप्त कांही दिवसापूर्वीच राजदरबारांत 
नोकरीला लागला होता. तेव्हां त्याच्याकडे बैल 
खरेदी करण्याइतके धन नव्हते. त्याचबरोबर 
राजाकडे मागणेसुद्धां बरोबर दिसणार नव्हते. 
कारण राजाला मनांतून वाटेल की नुकताच कांही 
दिवसापूर्वीच हा नोकरीला लागला आहे आणि 
लगेच आपल्यासमोर हात पसरून मागतो आहे.'' 
हा विचार करून बिजयगुप्त आपल्या बडिलांना 
म्हणाला - ''बाबा, जर का मी राजाकडे एक बैल 
मागितला तर ते “तुला बैल कशाला पाहिजे?'' 
असे विचारतील आणि दुसरे मी राजदरबारात 
नोकरी करणारा, राजाकडे मागणे चांगले दिसणार 
नाही. तेव्हां आपणच जाऊन त्यांना विनंती करा 
की आपल्याला एक बेल त्यांनी द्यावा. माझी खात्री 
आहे की ते आपल्याला एक बैल देतील." 

परंतु विजयगुप्तच्या वडिलांना ती गोष्ट कांही 
आवडली नाही. तो आपल्या मुलाला अधिकार - 


चांदोबा 51 





वाणीने म्हणाला, “मुला, मी एक शेतकरी आहे, 
नांगर्‌ सोडून दूसरे काही मला माहित नाही. कुठे 
राजा? आणि कुठला दरबार? आणि कुठे मी? 
दरबारांत माझ्या तोंडून शब्द बाहेर पडणार नाहीत. 
राजाबरोबर कशा तर्‍हेने बोलावे, कशा तर्‍हेने 
वागावे, हे सर्व मला माहीत नाही. तेव्हां तूच पाझे 
काम कसे तरी कल्न दे. 

'“तर मग मी एक उपाय सांगतो. मी एक 
श्लोक लिहून देतो तो एकदोन दिवसांत पाठ करून 
राजदरबारांत जाऊन आपण तो राजाला ऐकवा. 
तेव्हां तुमचे काम नक्की होईल! असे सांगून 
विजयगुप्ताने आपल्या वडिलांच्यात धैर्य आणले. 
त्यानंतर त्याने श्‍लोक लिहून देऊन तो आपल्या 
बडिलांच्याकडून पाठ करवून घेतला. 


फेब्रुवारी २००६ 


द्वे मे नोणा, महाराज, 

येहि खेत्तं कसामसे; 

तेंसु ऐको मतोदेव, 

दुतियं देडि खत्तिय || 

याचा अर्थ असा आहे - “महाराज माझ्या- 
जवळ दोन बैल होते. त्यांच्या मदतीने मी माझी 
शेतीची कामे चालवीत होतो. प्रभो, त्यातील एक 
बैल मेला. तेव्हां महाराज, मला दुसरा बैल द्यावा.'' 

म्हातार्‍या बापाने मोठ्या कष्टाने तो श्‍लोक 
पाठ केला. एके दिवशी विजयगुस आपल्या 
वडिलांना घेऊन राजदरबारात आला. आपल्या 
मुलाने सांगितल्याप्रमाणे म्हाताऱ्याने राजा व 
मंत्र्यांना नमस्कार केला व हात जोडून विनयपूर्वक 
उभा राहिला. 

“तू कोण आहेस? काय पाहिजे आहे?'' 
राजाने विचारले. म्हाताऱ्याने ताबडतोब पाठ 
क्रैेलेला श्‍लोक म्हणून दाखविला. परंतू 
घाबरल्यामुळे त्या श्लोकात थोडासा फेरबदल 
झाला. 

द्वे में गोणा, महाराज, 

येहि खेतं कमामसे; 








तेसु एको मतोदेव, 

दुतियं गण्ह खतिय |” | 

हा श्लोक ऐकून सर्न दरबारी लोक हसू लागले. 
विजयगुप्तातने लाजेने आपली मान खाली घातली 


कारण त्याच्या वडिलांनी घाबरून जाऊन मला 
दुसरा बेल देववा, असे सांगण्याऐवजी, सांगितले 


- “माझ्या दुसर्‍या बैलाला घेऊन टाका,” 

ह्यावर राजाने हंसून विचारले - “तुम्ही 
आपल्या बैलाला मला देण्याकरिता कां आपल्या 
घरातून एवढे दूरवर आलांत?” 

'महाराज, पाहिजे तर आपण त्या बैलाला 
घ्रेऊन टाका, कारण काय, तर त्यामुळे एवढा सारा 
गोंधळ निर्माण झाला आहे.'' असे सांगून 
म्हाताऱ्याने राजाला सर्व गोष्ट ऐकविली. विजय- 
गुप्तच्या चांगुलपणाची स्तुती करीत राजा खूष 
झाला. कारण त्याच्या दरबारांत जे लोक होते, 
ते सर्ब लहानसद्दान गोष्टी घेऊन राजाकडे घेऊन 
याचना करणारे होते, परंतु विजयगुप्त असा 
नव्हता. त्याच्याबर खूष होऊन राजाने आठ 
बैलाच्या जोड्यांना खूप सजवून त्या विजय- 


गुप़्च्या बडिलांना दान केल्या. 





बिश्‍वामित्र क्षीबरोबर राम आणि लक्ष्मण 
अयोध्येदून निघाले. ते सरयू नदीच्या दक्षिणे- 
कडील कांठावर येऊन पोचले. 

विश्वामित्र कर्षीनी मोठ्या प्रेमाने रामाच्या 
पाठीवर हात फिरवला आणि ते म्हणाले - 

“बाळ! जाऊन आचमन करून ये. मी तुला 
अल ब अतिबल नांबाच्या दोन शक्ति देणार आहे. 
या दोन शक्तींचा लाभ झाला तर्‌ तुला कधीं थकवा 
वाटणार नाहीं, ब तूं कधी आजारी पडणार नाढींस. 
तुझे रूप सदैव असेच राहील. तू या मंत्राचा जप 
करीत राहिलास तर कुणीही तुझ्याहून अधिक 
बुद्धिमान, चतुर किंवा सुंदर होणार नाही. तुला भूक 
व तहान यांची बाधा होणार नाही. तुझी कीर्ति 
जगभर होईल व तुला प्रत्येक कामांत यश मिळेल." 


निश्‍वाभित्र मुनींची आज्ञा होतांच रामाने 
हातपाय धुऊन संध्या केली व तो बिश्बामित्र 
पुर्नीजवळ येऊन बसला. 

त्यांनी त्याला बल व अतिबल या दोन 
शक्तींचा विधिवत मंत्र दिला. तीन प्रहर उलठून 
गेल्यामुळे त्या दिवशीं सर्वांनी सरयू नदीतीराबरच 
ती रात्र काढण्याचे ठरविले. 

पहाटे विश्वामित्र मुनींनी दोघा राजकुमारांस 
जागे केले. ते स्नान-संध्यादि आटोपून विश्वामित्र 
क्रषींबरोबर पुढे निघाले व सरयू आणि गंगा या 
दोन्ही नद्यांच्या संगमस्थानी येऊन पोचले. असे 
सांगतात की, त्या जागी शंकराने आश्रम स्थापन 
केला होता. तेथे तो तप करीत असे. 

याच जागी कामदेवार्ने शंकराचा तपोभंग 








केला व शंकराने आपला तिसरा डोळा उघडल्या - 
बरोबर कामदेव भस्म होऊन गेला. तेव्ह्यंपासून 
त्या आश्रमांत शंकराचे शिष्यपुनि राहूं लागले. 
क्ापदेबाचे अंग म्हणजे शरीर ज्या जागी भस्म 
झाले, त्या जागेची आठवण म्हणून त्या जागेला 
अंगदेश हे नांव पडलें. 

विश्वा मित्र क्र्षींनी तो जुना इतिहास 
रामलक्ष्मणांना सांगितला. त्यांनी ती रात्र तेथेच 
विश्रांति घेण्याचे ठरविले. 

_ दुसर्‍या दिवशी एका तरीत बसून ते गंगापार 
गेले. गंगापार एक दाट रान होते. तेथे ननुष्यवस्त) 
नव्हती. निरनिराळा श्वापदे ।&.डत'-ग दिसत होती 
व त्यांचे भयंकर आवाज ३कू येत होते. झाडी 
तर इतकी दाट होती की, दिवसादेखील 
रात्रीसारख्ा काळोख वाटे. 


फेब्रुवारी २००६ 54 





ते वन पाहून रामाला खूपच आश्‍चर्य वाटले. 
त्याने नवलाने विश्वामित्र मुनींना विचारले - 
“मुनिवर! या वनाचे नांव काय?” 

बिश्‍वामित्र मुनीनीं त्या बनाची गोष्ट दोघांना 
सविस्तर सांगितली. 

“त्या प्रांतांत एका काळी मलदमू व करूशमू 
नांबाचे दोन देश होते. दोन्डी देश धनधान्यपूर्ण 
व समृद्ध होते. परंतु आता ताटका नांवाची एक 
यक्षिणी ब तिचा मुलगा मारीच हे या दोन्ही 
देशांचा नाश करीत आहेत. त्यांच्या भीतीने 
कोणी या देशाकडे फिरकत देखील नाही. ताटका 
एक साधारण खरी नसून तिच्या अंगांत सहस्त्र 
हत्तींचे बळ आहे. म्हणून हे समृद्ध देश आज 
ओसाड पडलेले आहेत.'" 

तें ऐकून रामाने विश्‍वामित्रांना विचारले, 
'मुनिवर! असे सांगतात कीं, यक्ष जातीच्या 
लोकांच्या अंगात बळ फार कमी असते. मग या 
ताटकेच्या अंगांत इतके बळ कोठून आले, व ती 
इतकी भयंकर कशी काय झाली?" 

त्यावर विश्वामित्र क्रषींनीं ताटकेची गोष्ट 
रापलक्ष्मणांना सांगितली. 

“'सुकेतु नांवाचा एक यक्ष होता. त्याने पुत्र- 
प्राप्तीसाठी तपश्चर्या केलीं. ब्रह्मदेव प्रसन्न झाला. 
तर्‍्डां सुकेतूने पुत्रप्रात्रीसाठी तपश्‍चर्या करीते 
आहे असें सांगितले. ब्रह्मदेवाने त्याला पुत्रप्राप्तीचा 
बर्‌ दिला नाही. पण एका कन्येचा बर दिला व 
असेहि सांगितले की, जरी मुलगी असती तरी 
ति'च्या अंगांत सहस्त्र हत्तींचे बळ येईल." 


वांदोबा 








ब्रह्मदेवाने दिलेल्या वराप्रमाणें सुकेतूला कन्या 
झाली. हळूं हळूं ती मोठी झाली. तिचे अप्रतिम 
रूपलाबएय पाहून अनेक यक्ष कुमारांनी तिला 
मागणी घातली. टे 

सुक्रेतूने सुंद नामक एका तरुण यक्ष कुमाराशी 
तिचे लग्न लावून दिले. त्यांना मारीच नांवाचा 
एक मुलगा झाला. तो महापराक्रमी निघाला. तो 


इंद्राची सुद्धां बरोबरी करूं लागला. परंतु त्याला 


आपल्या पराक्रमाचा गर्व झाला होता. 

एकदा अगस्ती मुनि तपश्‍चर्या करीत 
असताना सुंदने विघ्न आणले. म्हणून रागाने 
अगस्ती मुनींनी त्याचा बध केला. अर्थातच 
ताठा व मारीच दोघाना अत्यत राग आला व 


ते अगस्ती तषींना खायला धांवले. तेव्हा अगस्ती 
क्र्षींनीं त्यांना शाप दिला कीं, ''दोघे राक्षस 


व्हा! 

त्याप्रमाणे मारीच राक्षस ज्लाला ब त्याची आई 
ताटका पण एक राक्षसतीण झाली. तिचे सर्व 
सौंदर्य हरपले, ती कुरूप झाली ब एक भयंकर 
रूप धारण करून ती नर्‍हत्या करू लागली. 

लाटका अगस्ती मुनींच्या वाटेला जाऊं 
शकली नादीं. परंतु तिने सर्व प्रदेश उध्वस्त 
करून टाकला. आजपानेतो तिच्या भीतीने या 
देशांत पाऊल टाकायलादेखील कुणी घजत नाही. 
रामा] तू तिचा वध करून या प्रदेशाचा उद्धार 
कर. ती स्री असली तरी इतकी दुष्ट आहे, कीं 


तिचा बध केल्याने तुला मुळीच पाप लागणार 
नाही. क डी 
चांदोबा 55 





त्यावर राम हात जोडून नम्रपणे म्हणाला, 
"मुनिवर! आमच्या बडिलांची आम्हाला अशी 
आज्ञा आहे की, आपल्या आज्ञेबाहेर आम्ही कांही 
करूं नये. आपल्या आज्ञेप्रमाणे मी ताटकेचा वध 
करावयास तयार आहे.'' 

असे सांगून रामाने धनुष्यावर दोरी चढवून 
ती एकदांच ओढली. 

धनुष्याच्या दोरीचा टणत्कार ऐकून ताटका 
व रानांतील प्राणी हा आवाज कोठून येत आहे, 
ते पाडू लागले. 

आयाजाच्या दिशेने ताटका धांवत धांवत, 
।वेश्वामित्र पुनींबरोबर राप लक्ष्मण जिथे उभे होते 
तिथे आली. 

तिला पाहून राम लक्ष्मणाला हळूं आवाजांत 
म्हणाला - “लक्ष्मणा! पाहिलेस हिंचे अक्राळ- 


फेल्लुबारी २००६ 


विक्राळ रूप! शूरवीर देखील हिला पाडून भिऊन 
पळून जातील. तरी पण तिचा वध करावेसे मला 
वाटत नाही. ती खी आहे. तिचे नाक ब कान 
कापून तिला कुरूप करून सोडून द्यावे." 

रामाचे ते शब्द तिच्या कानावर पडतांच ती 
रागाने राम लक्ष्मणांना घरण्यासाठी पुढे आली. 
रामाने तिचे दोन्ही हात छाटून टाकले. लक्ष्मणाने 
तिचे नाक ब कान कापून टाकले. पण ती मायावी 
राक्षसीण राक्षसी हास्य करीत पुढे येऊं लागली. 
हात, नाक व कान पुन्हा तिच्या अंगाला जाऊन 
चिकटले. 

तेव्हां विश्वामित्र मुनि म्हणाले - *रामा| आरे 
ही राक्षसीण| हिच्याबर दया दाखविल्याने काम 
भागणार नाही. ती जिवंत राहिली तर काय काय 


फेब्रुलारी २००६ 56 





उपद्रव करील कोणास ठाऊक? म्हणून संध्या- 
काळच्या आंत तिचा बध कर. सकाळी ब 
संध्याकाळी या राक्षसांचे बळ बाढते हे तुला 
प्राहीतच असेल." 

तें ऐकून रामाने एक शक्ति सोडली. तीं तिच्या 
छातींत लागली ब ताटका जमिनीवर घडामदिशी 
आदळली. त्या हृबक्‍्याने सारी पृथ्वी हादरली. 
थोडा बेळ जमिनीवर तडफडून ती गार झाली, 

ताटका मेलेली पाहून विश्वामित्र क्रषींनी 
आनंदाच्या भरांत रामाला शाबासकी दिली आणि 
ते त्याला म्हणाले, 

“रामा! आज तूं ह्या राक्षसिणीचा वध करून 
सर्ब कृषी व मुनींना खूष केले आहेस. तुझ्या 
हातूनच राक्षसांचा संहार होईल!" 


चांदोबा 








दुसर्‍या दिबशी सकाळी स्नानसंध्यादि 
आटोपल्यावर विश्वामित्र छषींनी रामाला 
बोलाविले ब पूर्वेकडे तोंड करून उभे रहावयास 
सांगितले, नंतर त्यांनी मंत्र म्हणून रामाला अनेक 
अखे दिलीं. ती अखे रामापुढे हात जाडून उभी 
राहून विनप्रपणे त्याला व म्हणाली - “आम्ही 
आपले दास आहोत! आज्ञा न्हावी!" 

तेव्हां रामाने त्यांना स्पर्श करून स्वतःच्या 
मनांत रहावयास सांगितले. 

नेतर विश्वामित्र क्रर्षींनीं रामाला अखांचा 
उपसंहार कसा करावयाचा हे देखील शिकविले 
आणि त्यानंतर तिघे पुढे गेले. 

कांही अंतर चालून गेल्यावर एका पर्वताच्या 
पायथ्याशी एक सुंदर तपोबन दिसले. ते पाहून 
रामाने विचारले, 


क ' ७. 2 ी क “>. 6 
ी शर ८ ८८टे ..>4- शि >, "४ 2०४० 
३.  । ऱ 2 व न 4-४ ४४५ ”- 
1 ीँ द्ध २ १४ 





"ह्या तपोवनांत कोणाचा आश्रम होता? हे 
फार रम्य असे स्थान आहे.” 

विश्वामित्र क्रषषी त्या आश्रमाची गोष्ट सांगू 
लागले - 

“बली नांवाचा एक पराक्रमी चक्रवर्ती होऊन 
गेला. त्याने त्रिलोक जिंकून स्वर्गावर स्वारी केली 
तेव्हां विष्णूने वामनाचे रूप घेऊन अबतार घेतला. 
बलीनें जो यज्ञ चालविला होता तेथे तो गेला व 
तीन पावले जमीन मागितली. बली चक्रवर्ती, 
दानी, व उदार होता. त्याने कबूल केल्यावर 
वामनाने दोन पावलांत अस्विल ब्रह्मांड व्यापून 
टाकले व तिसरे पाऊल ठेवायला जागा मागितली, 
ती नव्हती म्हणून बलीराजाने आपले डोके पुढे 
केलें. वामनाने त्यावर आपला पाय ठेवून बलीला 
पाताळलोकांत पाठविले. तो वामन व त्याचे 


नळ 


2 मॅ ८८०५. .५॥॥४५००४ 
न ् ई 


वडील कश्यप याच आश्रमांत रहात असत. 
म्हणूनच मी देखील आपला आश्रम येथेच स्थापन 
केला. 

राक्षस माझ्या यज्ञांत विघ्न घालीत आहेत. 
म्हणून आता त्यांचा संहार करणे हे तुझे काम 
आहे.” 

त्या आश्रमार्चे नांब सिद्धाश्रम होते. रामा- 
लक्ष्मणाबरोबर विशबापरित्र क्रर्षीनीं आश्रमांत प्रवेश 
_ केल्याबरोबर आश्रमांतले त्रषी त्यांच्या दर्शना - 
साठी जमा झ्राले. त्यांनीं विश्वामित्र ळूषींची पाद- 
पूजा करून रामलक्ष्मणांचा सर्व प्रकारे सत्कार 
केला. 

रामलक्ष्मणांनी कांडी वेळ विश्रांति घेतली. 
नंतर ते विशबामित्र क्रषींना म्हणाले - 

“महामुनि! यक्ष आरंभ करावा. यज्ञाच्या 
रक्षणाचा भार आमच्यावर आता आहे!" 

दुसर्‍या दिवशी यज्ञ आरंभ झाला. विश्वामित्र 
त्रषि समाधिस्थ बसले होते, रामलक्ष्मणांनी हात 
जोडून विचारले- 

“पुनिवर| राक्षस केव्हां येतील? '' 





यज्ञ मंडपांत बसलेले कर्ती त्यांना उत्तगदाळल 
म्हणाले - 

''विश्वामित्र कषी समाधिस्थ आहेत. म्हणून 
ते आता कांहीही बोलणार नाहीत. आजपासून 
सहा दिवस लागोपाठ राक्षसांच्या हातून यज्ञाचे 
रक्षण करावे." 

रामलक्ष्मणांनी रात्रंदिवस जागरूक राहून 
लागोपाठ पांच दिबस यज्ञाचे रक्षण केले. सद्दावा 
दिवस उजाडला. 

यज्ञ चालूं होता. एकाएकी आकाश गडगडले. 
सुबाहु, मारीच वगैरे राक्षस आपले सैन्य घेऊन 
येत असलेले रामाला दिसले. रामाने मारीच 
राक्षसावर एक अरू सोडल्याबरोबर तो समुद्रांत 
जाऊन पडला. 

नंतर रामार्ने आज्ञेयासत्र सोडून सुबाहूला ठार 
केले व वायव्यास्त्र सोडून इतर राक्षसांचा संहार 
केला. 

अशा तऱडेने बिश्‍्यामित्र क्रषींचा यज्ञ निर्बिध्न- 
पण पार्‌ पडला. त्यांनी रामाच्या शौर्याची स्तुति 
करून त्याला आशीर्वाद दिला, (पुढे चाळू) 


प्र शक _ >७००३५०५५०४>-)-”'' -, 7. "टशटच्च िलन्य्या- 2 ही '" 
डा ९ » - ७ १ 
1 








स्पा 





एका गांबात गंगाराम आणि दुर्गादास हे दोघे 
धान्याचे व्यापारी होते. कित्येक वर्षापासून ते 
दोघेजण समजूतदारपणे धंदा करीत होते. 
गावातल्या भावांमधे भांडण झाली तर लोक या 
दोघ्रांचे उदाहरण देत म्हणत, “रे, तुम्ही लोक 
गंगाराम आणि दुर्गादास यांना पाहून कांहीतरी 
धडा कां घेत नाही?'' 

हे दोघे मित्र दरवर्षी संक्रांतिच्या दिवशी 
आपला फायदा बांठून घेत असत. त्यावेळी 
गंगाराम आपल्या हिश्यांतून तीनषेपासष्ट रुपये 
वेगळे काढून ठेवायचा. दुर्गादासने मात्र त्याला 
कधी विचारले नाही कीं “बाबा, तू हे पैसे असे 
पोटळीमधे बांधून कां ठेवतोस? याचं कारण 
काय) मला कां ते सांगत नाहीस?'' आणि तो 
गप्प राहिलेला पाहून नंगारामला देखील आश्‍चर्य 
वाटे. 

दरवर्षी त्या गांवच्या शीवेवर जत्रा भरत असे 
त्यावेळीं त्या जत्रेत जुगार आणि मद्यपानाला ऊत 


र्षापर्वी 


येत असे. जत्रेच्या मैदानापासून थोड्या दूर 
अंतरावर एक डोंगर होता. वर एक निहीर होती. 
तिच्या चारी बाजूला उंच उंच झाडे होती. ती 
जागा प्रवाशांना विसावा घ्यायला आणि शिदोरी 
खाण्यासाठी फारच सोयीस्कर होती. गंगाराम 
सर्वांची नजर चुकवून त्या विहिरीपाशी जायचा, 
आणि तीनशेपासष्ट रुपयांची ती पोटळी 
बिहिरीजवळ टाकून परत यायचा. ते रुपये कोण 
येऊन घेऊन जात होते हे मात्र त्याला कधीच 
कळलं नाही. 

पण एका वर्षी त्याच्या मनांत आलं, कीं 
आपलं हे गुप्त दान कुणाच्या हातांत पडतंय ते 
तरी पाहावं. गंगाराम बिहिरीजबळून निघाला आणि 
परत वळून त्याच जागी आला. कुणीतरी डोक्यावर 
पंचा पसरून तोंड झांकून, झाडांच्या मागे भराभरा 
जाताना त्याला दिसला. गंगारामने ठेवलेली 
रुपयांची पोटळी गायब झाली होती. 

त्या पंचाधारी माणसाचा गंगारामने पाठलाग 


वाहक क ललल. यी.“ 
सद्ध झालेलीगोष्ट 








1 3.7 ९ 


केला. शेवटी त्याला समजले कीं तो माणूस दुसरा 


कुणी नाही, तर दुर्गादासच होता. 

“रे मित्रा, मला वाटलं होतं कीं माझे रुपये 
करुणा गरीबाच्या हाती लागतील आणि त्याला 
मदत होईल. पण हे पैसे तर तुझ्याकडे आले|'* 

दुर्गादासने दंसून उत्तर दिले, ''मित्रा, जेव्हां 
तू ही रक्कम फेकलीस, तेव्हां ते रुपये कुणाच्याही 
हातांत जरी पडले तरी त्याच्याशी तुला काय 


करायचंय?'' 


'मी हे पैसे स्वत:हून कां टाकतो, हे जर तुला 
समजलं ना, तर तू असं बोलणार नाहीस!” असं 
म्हणून गंगारामने आपली कथा सांगितली. 

“माझ्या लहानपणीच माझे आईबाबा वारले. 
मी गरीब होतो. लहानपणी मला अनेक तऱ्हेची 
कार्मे करावी लागली. एकदा दुष्काळ पडला, 
आणि गांबकरी गांव सोडून जायला लागले. त्याच 


फेब्रुबारी २००६ 60 





बेळी इथ्रे ही जत्रा भरते तशी जत्रा होती. तो 
संक्रांतिचा दिवस होता. मी चार दिवसांचा 
उपाशी होतो. मागून कुणीही मला कांहीही दिलं 
नाही. एका मिठाईच्या दुकानांतून लाडू चोरताना 
मी पकडला गेलो आणि खूप मार खाल्ला. भुकेने 
पी कळवळलो होतो आणि हताश होऊन मी 
मरायचे ठरवले. या विहिरीवरच मी उडी मारायला 
आलो होतो. तिथे कांठावर चढणार तेवढ्यांत 
माझ्या पायाला कांहीतरी बोचलं. पाहिलं तर लाल 
खडा बसवलेली एक सोन्याची आंगठी होती ती! 
झालं, माझ्या मनांत जगायची तीव्र इच्छा निर्माण 
झाली. ती अंगठी बिकून मी एंक दुभती म्हैस 
बिकत घेतली. त्यांतून मिळालेल्या पैशांतून एक 
बैलगाडी खरेदी केली. त्यानंतर तुझ्याशी परिचय 
व मैत्री झाली. धान्याच्या ब्यापारांत आपण 
दोघेही यशस्वी झालो. म्हणून ज्या दिवशी ही 
अंगठी मला मिळाली. त्या सक्रांतिच्या दिवशी 


ह्याच विहिरीजवळ मी गुप्तपणे तीनशेपासष्ट रुपये 


ठेवून परत जातो.'* 

ही कथा ऐकून दुर्गादास त्याला म्हणाला, 
'*तुझा विचार खूप चांगला आहे रे! पण तुझे पैसे 
ज्याचया हातांत पडतात, त्याची बुद्धि भ्रष्ट 
होण्याची शक्यतादेखील आहे. पाहिजे तर आपण 
प्रत्यक्षच पाहूं या कीं|'' आणि गंगारामबरोबर 
तो पुन्हां विहिरीजबळ गेला. आणि दोघेडी एका 
झाडावर चढून बसले. 

दुर्गादासने एक लहानशी थैली काढून 
विहिरीलगत फेकली. थोड्या वेळानंतर तिथे एक 
भगवी वर्खे धारण केलेला, पांढऱ्याशुभ्र दाढीचा 


च्यांदीजा 








एक साधू येऊन पोंचला. त्याने शिदोरीचे गांठोडे 
विहिरीच्या कांठावर ठेवले. हातर्तोड धुवायला 
म्हणून त्याने तिथली ब्रादली उचलली, आणि 
त्याला दुर्गादासने फेकलेली थैली दिसली. 
साधूचे मन विचलित झाले. आपले पठण बंद 
करून त्याने चारी दिशांना चोरट्या नजरेने 
पाहिले. कुणीडी आसपास दिसत नव्हते. हे पाहून 
त्याने ती थैली आपल्या झोळींत टाकली, आणि 
तो स्वतःशीच मोठ्याने बोलायला लागला, 


- “इतक्‍या वर्षांनंतर या असल्या भिकार 


जिण्यांतून सुटका झाली म्हणायची. आता मी 
लग्न करुन सुखाने नांदेन!'' असं म्हणून शिदोरी 
खायचे बिसरून तो साधू तिथून निघून गेला. 

गंगारामच्या तोंडून शब्द आले, ''सर्वसंग- 
परित्याग करणाऱ्या साधूला ह्या बयांत लग्न 
करावेसे वाटते आहे!” 


दुर्ादासने गंगारामला गप्प बसण्याची खूण 
केली आणि एक चांदीचा रुपया थैलीतून काढून 
विहिरींच्या दिशेने फेकला. 

थोड्या वेळानंतर दोघे जुगारी एकामेकाला 
शिव्या देत विहिरीजवळ आले. 

*'अरे, मी एक दुभती म्हैस विकत घ्यावी 
म्हणून घरांतून पैसे आणले होते. तुझ्या नादाला 
लागून ते सगळे रुपये हारलो बघ्र. हातांत 
कवडीदेखील शिल्लक राहिली नाही. कोणत्या 
तोंडाने मी आतोा घरी पर्त जाऊं? त्याच्यापेक्षा 
या विहिरीत उडी मारुन मी जीवच देतो!'' 

असंम्हणत त्यांच्यापैकी एकजण विहिरीजवळ 
आला. दुसरा इसम त्याला थांबवण्याचा खूप प्रयत्न 
करीत होता. तेवढ्यांत पहिल्या इसमाला तिर्थ 
पडलेले चांदीचे नाणे दिसले. पटकन ते उचलून 





_ फेब्रुबारी २००५ 


आलाय. कदाचित ठा मला माझे दारलेले सारे रुपये 
परत देईल. कुणास ठाऊक?'' आणि तो जुगार- 
खान्याच्या दिशेने धावत सुटला. 

''त्यात माझादी अर्धा हिस्सा आहे बर का!" 
असं दुसरा इसम ओरडत पहिल्याच्या पाठोपाठ 
जाऊं लागला. गंगाराम दुर्गादासला म्हणाला, 
“मित्रा, हेरे काय? जुगारांत हा सगळे रुपये हारला 
होता, पण एक रुपया हातांत मिळाल्याबरोबर हा 
पुन्हां तिकडेच वळला कीं रे! 

दुर्गादास गप्प होता. थोड्या वेळानंतर तिथे 
एक लांकूडतोड्या लांकडा'ची मोळी पाठीवर घेऊन 
येताना ह्या दोघांना दिसला. दुर्गादासने लहानशी 
रुपयांची थैली काढून लांकडूतोड्या ब बिहीर, 
यांच्यापधोमध फेकली. 6 

लांकडूतोड्या स्वत:शीच बडबडत चालला 
होता. “आता मी ही लांकडे केव्हां विकणार, आणि 
घरी पोचून माझी कांजी केव्हां बनवणार] '' त्याने 
बादलीने पाणी ओढले, पोटभर पाणी पिअून, 
हातपाय धुवून तो बाजाराच्या दिशेने गेला. 

''अरे, हे काय? रस्त्यांत रुपयांची थैली 
पडलेली होती, पण त्याचे लक्ष तिकडे गेले नाही, 


भै 
क 


ल 


आणि तो पुढे निघूनही गेला.'' गंगाराम आश्‍चर्याने 
उद्गारला. 

“पाहिलंस, तुझे हे गुप्त दान अपात्र व्यक्तींच्या 
हाती पडून त्यांचे नुकसान करते आहे. बिनकष्टाचे 
धन मिळाले, तरी त्याची किंमत समजणारे फार 
थोडे लोक असतात. उतारवयांतल्या साधूला 
संसारात शिरयची ओढ लागली. त्या धैलीत 
दगड आहेत हेही त्याला समजले नाही. त्याचे 
ध्यान ऐहिक सुखांमागे लागले होते. त्याचप्रमाणे 
तो एक रूपया बघून तो जुगारी हरखून गेला. खरं 
तर्‌ कष्ट केल्यानंतर गपाणसाचा स्वभाव सुधारतो. 
तो अचानक लाभलेल्या धनाची फारशी पर्वा 
करीत नाही. लांकूडविक्याला आपल्या श्रमाचे 
फळ मिळावे एवढीच अपेक्षा होती.'' दुर्गादासने 
गंगारामला समजावले. 

"म्हणजे आजपर्यंत माझे गुप्तदान मातीला 
मिळाले कीं काय?'' गंगारामने विचारले. 

''मुळीच नाही. ते धन मी सुरक्षित ठेवलेले आहे. 
त्या पैशांतून आपल्या दोघांच्या नांवाने आपण 
एक शाळा बांधायचीय.'' दुर्गादासने कल्पना 










चेपत्ता होतो. राणी व ल्यांच्या एक वर्षाचा 
गुपत मार्गाने राजवाड्यांतून पळून 
बाळाला जयानंद मुनींच्या स्वाधीन आर्य. 
राणी मरण पावते. जयानंद स्थाचे नांब 
आर्य ठेवतात. लौकरच आर्यला राज्याभिषेक 
होईल अशी आशा व्यक्त केली जाते आहे. 






त्वा 
“8 ओ. 


1434... 
















1 3 | 


